अंबाडी मध्यम प्रकल्प, ता. कन्नड 
जि. औरंगाबाद अंदाजपत्रकास विशेष 
दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/(प्र.क्र.४१५/२०२२)/सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, 2023 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र.जा.क्र. 
गोमपाविम-/सिंचन-२/ विवसू कडा औरंगाबाद / धा -१८ / ९३५० दि. २१/१०/२०२२. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१२३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१६/(२७/२०१६)/लपा-२ दि. २६/५/२०१७. 


प्रस्तावना:- 

अंबाडी मध्यम प्रकल्प हा अंबाडी नदीवर कन्नड तालुक्‍यातील अंधानेर गावाजवळ बांधण्यात आला असून 
प्रकल्पाचे बांधकाम १९८० साली पूर्ण झालेले आहे. अंबाडी मध्यम प्रकल्पाचा पूर्ण TSR साठा ११.७६७ 
द.ल.घ.मी. असून उपयुक्‍त साठा ९.४२७ द.ल.घ.मी. आहे. प्रकल्पाचे एकूण Ras AA ICA २१४७ हेक्‍टर असून 
उजवा कालवा ११.५८ कि.मी. व डावा कालवा ६.२० कि.मी. लांबीचा आहे. अंबाडी मध्यम प्रकल्पाच्या माती 
धरणाची लांबी १८५० मीटर असून धरणाची महत्तम उंची २२.२८ मीटर व सांडव्याची लांबी २९५ मीटर आहे. 

अंबाडी मध्यम प्रकल्पाची माती धरणाची भिंत जागोजागी दबलेली आहे. तसेच पोहोच रस्ताही नादुरुस्त 
आहे. सांडव्यातून पाणीगळती असल्याने पाणी नाश होतो. त्यामुळे धरण माती भिंतीचे दुरुस्ती तसेच सांडवा दुरुस्ती 
व मार्गदर्शक भिंतीची दुरुस्ती करणे आवऱ्यक असल्याचे निर्दशनास आलेले आहे.तसेच कालव्यावर विविध ठिकाणी 
पाणी मोजण्यासाठी आव्यक यंत्रणा करण्याच्या दृष्टीने काही कामे करणे आवश्‍यक ठरले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर धरण सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मुख्य धरण व सांडवा दुरूस्तीचे काम व कालव्याची इतर 
कामे करण्याच्या दृष्टीने अंबाडी मध्यम प्रकल्पाच्या कामांचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत अंबाडी मध्यम ता. कन्नड 
जि. औरंगाबाद प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास विशोष दुरूस्ती अंतर्गत रू. ३,७५,९३,०९९ /- (रू. तीन कोटी पंचाहत्तर 
लक्ष त्रयानऊ हजार नव्यानऊ फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन सोबतच्या प्रपत्रानुसार 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 
३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः : प्रमाप्र-२०२२/(प्र.क्र.४१ ५/२०२२/सिंव्य(कामे) 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१०)(०२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (कार्यक्रम) (४७०१ जे१४९) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली 
टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. ३७ 
सन २०२२-२३ मध्ये नोंदविण्यात आळेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३१७१८३९४८२७ असा आहे. हा steal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने NAMITA rehab BONNIER OF 
GAURAV BASER य 
(न. गौ. बसेर) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत: 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

९) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

qo) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग , औरंगाबाद 
सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


रु 
& 
9 


आ ह. आल, oe “हडळ 


Ss 


~ घव 


१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
नेद 


ee 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः : प्रमाप्र-२०२२/(प्र.क्र.४१ ५/२०२२/सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१५/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. ०३/०२/२०२३ चे सहपत्र 
Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
Q C - Works (excluding Royalty) 
A) Waste weir + Head works 13292559 
B) Guide wall 14162273 
C) Measuring Device 658942 
Sub Total =A+B+C 28113774 
2 Royalty 3294295 
3 1 % Insurance 281138 
¥ 18 % GST 5060479 
5 3% Contengencies 843413 
Total Rs. 3,75,93,099 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


NA M | TA DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER 
GAU RAV BAS E R RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2023.02.03 17:21:43 +05'30" 


(न. गौ. TAR) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


